राष्ट्रीय निवृत्तीवेतन योजनेंतर्गत डीटीओ (0910) यांना 
केंद्रीय अभिलेख देखभाल अभिकरणाकडून दिल्या 
जाणाऱ्या सेवेचे शुल्क अदा करण्यासाठी शासनाकडून 
अनुदान प्राप्तीसाठी नवीन लेखाशिर्ष. 


महाराष्ट्र शासन 

शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग 

शासन निर्णय क्रमांकः अंनियो-२०१९/प्र.क्र.३५/टिएनटी - ६ 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा रोड, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२, 
तारीख: ०५ फेब्रुवारी, २०२१ 
वाचा - 
१) शासन निर्णय शाळेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, क्रमांकः अंनियो १००६/(२३/०६)/माशि २, 
दि.२९/११/२०१०. 

२) झासन निर्णय वित्त विभाग, क्र.अंनियो २०१२/प्र.क्र.९६/सेवा ४, दि.२७/०८/२०१४. 
३) शासन निर्णय वित्त विभाग, क्र.अंनियो २०१५/(१२७)//प्र.क्र.३२/सेवा ४, दि.६/४/२०१५. 
४) शासन निर्णय झालेय शिक्षण विभाग, क्रमांकः अंनियो ३४१५/प्र.क्र. २७६/टिएनटी ६, दि. १९/०९/२०१९ 


प्रस्तावना- 

राज्य शासकीय कर्मचाऱ्यांप्रमाणे संदर्भाधीन अ.क्र.१ येथील शासन निर्णयान्वये या विभागाने जिल्हा परिषदा, 
मान्यता प्राप्त खाजगी अनुदानित प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक व अध्यापक विद्यालयात दि.१ नोव्हेंबर, २००५ 
रोजी व तद्नंतर नियुक्‍त शिक्षक व शिक्षकेत्तर कर्मचार्‍यांना परिभाषित अंशदान निवृत्तीवेतन योजना लागू केली आहे. 
संदर्भाधीन अ.क्र. २ च्या शासन निर्णयान्वये परिभाषित अंशदान निवृत्तीवेतन योजना (9078) केंद्राच्या राष्ट्रीय 
निवृत्तीवेतन योजनेत (NPS) समाविष्ट करण्यात आली आहे. त्यामुळे यापुढे परिभाषित अंशदान निवृत्तीवेतन योजनेचे 
नामकरण राष्ट्रीय निवृत्तीवेतन योजना (NPS) असे करण्यात आले आहे. संदर्भाधीन क्र.३ च्या शासन निर्णयान्वये 
शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या संदर्भात राष्ट्रीय निवृत्तीवेतन योजनेच्या स्तर-१ ची अंमलबजावणी करणेसाठी आवश्‍यक ती 
कार्यपद्धती वित्त विभागाने विहित केली आहे. वित्त विभागाच्या निर्णयान्वये या विभागाचा शासन निर्णय संदर्भ क्र. ४ 
अन्वये नवीन परिभाषित अंशदान निवृत्तीवेतन योजनेचे सदस्य असलेल्या शिक्षक/शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांना राष्ट्रीय 
निवृत्तीवेतन योजना (NPS) (स्तर १)लागू करण्याची कार्यपध्दती विहीत करण्यात आली आहे. 

राज्य शासनाने केंद्रीय अभिळेख देखभाल अभिकरण (CRA) यांच्याशी केलेल्या करारानुसार या योजनेंतर्गत 
अभिकरणाकडून पुरविण्यात येणाऱ्या सेवेसाठी डीटीओ (910) यांना केंद्रीय अभिलेख देखभाळ अभिकरणास खालील 
बाबींसाठी सेवा शुल्क अदा करावे लागणार आहे. 

१) PRAN Opening Rs.30/- 

2) Annual PRAN Maintenance Rs.84/- 

3) Transaction Charges Rs.3.(94 


वरीलप्रमाणे सेवाशुल्क अदा करण्यासाठी शासनाकडून सर्व डीटीओ (910) यांना अनुदान उपलब्ध करुन 
देण्यासाठी नवीन लेखाशिर्ष मंजुर करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय - 
राष्ट्रीय निवृत्तीवेतन योजनेंतर्गत केंद्रीय अभिलेख देखभाल अभिकरणाकडून सर्व डीटीओ (910) 
यांना पुरविण्यात येणाऱ्या सेवेचे त्रैमासिक शुल्क अदा करण्यासाठी खालील प्रमाणे नवीन लेखाशिर्ष 


शासन निर्णय क्रमांकः अंनियो-२०१९/प्र.क्र.३५/टिएनटी - ६ 


उघडण्यास या झासन निर्णयान्वये मान्यता देण्यात येत आहे. सदर सेवा शुल्काबाबत वित्त विभागाकडून 


वेळोवेळी देण्यात येणारे आदेश/सुधारणा लागू राहतील. 


लेखाशिर्ष :- 
मागणी क्र. : इर; E-2 
मुख्य लेखाशीर्ष : २२०२ सर्वसाधारण शिक्षण, 2202, General Education 
उपमुख्य Sealy: | ०१ , प्राथमिक शिक्षण, 01 Elementary Education 
गौणशीर्ष : १०२, अशासकीय प्राथमिक शाळांना सहाय्य, | 102, Assistance to Non-Government 
Primary Schools 
प्राथमिक | गटशीर्ष : (०१) परिभाषित अंशदान निवृत्तीवेतन योजना, | OV. Defined Contributory Pension 
? | Scheme 
(०२), SRT ly प्राथमिक शाळांना सहाय्य- | (02), Assistance to Non-Government 
उप शीर्ष : केंद्रीय अभिलेख देखभाल अभिकरणास Primary Schools - Service Charge to 
न Central Records Maintenance Agency 
सेवाशुल्क (अनिवार्य) (Mandatory) 
उद्दीष्ट शीर्ष : २८, व्यावसायिक सेवा, (२२०२आय८७१) 28, Professional Services, (22021871) 
मागणी क्र. : S22, E-2 
मुख्य लेखाशीर्ष : २२०२ सर्वसाधारण शिक्षण, 2202, General Education 
उपमुख्य लेखाशीर्षः | ०२, माध्यमिक शिक्षण, 02 Secondary Education 
माध्यमिक ११०, अशासकीय माध्यमिक शाळांना व | 110, Assistance to Non-Government 
व उच्च गौणशीर्ष : कनिष्ठ महाविद्यालयांना सहाय्य Secondary Schools and Junior 
ae कनिष्ठ महाविद्यालयांना सहाय्य, Collezes 
मा क 7 Conte : 
गटरीर्ष : अंशदान निवृत्तीवेतन योजना (01), Defined Contributory Pension 
2 scene ळे (09) परिभाषित अंडशादान निवृत्तीवेतन ieee 
विद्यालय (०२), अशासकीय माध्यमिक शाळांना सहाय्य | (02), Service charges to the Central 
उप ; केंद्रीय अभिलेख भाळ अभिकरणास Records Maintenance Agency to assist 
उप शीर्ष: केंद्रीय अभिलेख देखभाल अभिकरणास non-government secondary schools 
सेवाशुल्क (अनिवार्य), (mandatory), 
उद्दीष्ट शीर्ष : २८, व्यावसायिक सेवा, (२२०२आय८९१) 28, Professional Services, (22021891) 
मागणी क्र. : ईइ-२, E-2 
मुख्य SENG: 2202 सर्वसाधारण शिक्षण, 2202, General Education 
उपमुख्य लेखाशीर्ष: । 09, प्राथमिक शिक्षण, 01, Elementary Education 
गौणशीर्षे : १९६, जिल्हा परिषदांना सहाय्य, 196, Assistance to Zilla Parishads, 
जिल्हा गरा: (०३) परिभाषित अंशदान निवृत्तीवेतन योजना (03), Defined Contributory Pension 
परिषद ° ? | Scheme 
(02), जिल्हा परिषदांना सहाय्य-केद्रीय (02), Assistance to Zilla Parishads- 
उप शीर्ष : अभिलेख देखभाल अभिकरणास सेवाद्युल्क | Service charge to Central Records 
Maintenance Agency (mandatory), 
(अनिवायी), 
उद्दीष्ट शीर्ष : २८, व्यावसायिक सेवा, (२२०२आय८८२) 28, Professional Services, (22021882) 


संबंधितांनी वित्तीय वर्ष २०२१-२२ व त्यापुढील कालावधीसाठीच्या अनुदानाची मागणी नवीन 
लेखाशिर्षाखाली करावी. 
सदर शासन निर्णय वित्त विभाग, अनौपचारिक संदर्भ क्र. ०३/अर्थ ८/२०२१, दिनांक २१/०१/२०२१ व 
महालेखापाल (लेखा व हकदारी) १, महाराष्ट्र राज्य यांनी अनौपचारीक संदर्भ क्र. संसंखवि/चा १/शा.शि.व क्री 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः अंनियो-२०१९/प्र.क्र.३५/टिएनटी - ६ 


विभाग/यूओआर २८/२०२०-२१/२६३, दिनांक ०४/०१/२०२१ अन्वये दिलेल्या सहमतीस अनुसरुन निर्गमित 
करण्यात येत आहे. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात 
आला असून त्याचा संकेताक २०२१०२०५१५११०८५८२१ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन 
काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


प्रत, 


०८ “७ A AO 


-0 
— 
es 


२१ 


२२. 
२३. 


VARSHA MILIND : 
KARANDIKAR : 
(व. मि. करंदीकर) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रधान महालेखापाल (लेखापरीक्षा)-१, महाराष्ट्र, मुंबई, 

महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता)-१, महाराष्ट्र, मुंबई, 

महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता)-२, महाराष्ट्र, नागपूर, 

महालेखापाल (लेखापरीक्षा)-२, महाराष्ट्र, नागपूर, 

संचालक, लेखा व कोषागरे, मुंबई, 

उपसंचालक, राज्य अभिळेख देखभाल अभिकरण, नवीन प्रशासकीय भवन,५ वा मजला, 
मंत्रालयासमोर,मुंबई ३२, 

अधिदान व लेखा अधिकारी, वांद्रे, मुंबई, 


. संचालक, माहिती व जनसंपर्क विभाग, मंत्राळय,मुंबई, 


मुख्य लेखा परिक्षक, स्थानिक निधी लेखा,कोकण भवन, वाशी, नवी मुंबई 


. उप-मुख्य लेखा परिक्षक, स्थानिक निधी लेखा, मुंबई/पुणे/औरंगाबाद /नाशिक /अमरावती 
. वरिष्ठ कोषागार अधिकारी, पुणे/नागपूर/औरंगाबाद/नाशिक 
. निवासी लेखापरिक्षा अधिकारी, मुंबई 

.सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी 

. सर्व विधानमंडळ सदस्य, विधानभवन, मुंबई, 

. राज्यपालांचे सचिव, 

. मुख्य मंत्र्यांचे सचिव, 

. उप मुख्य मंत्र्यांचे सचिव, 

. सर्वमंत्री व राज्य मंत्री यांचे खाजगी सचिव, 

.*विशोष आयुक्त, महाराष्ट्र सदन,कोपर्निकस रोड,नवी दिल्ली, 
Wa, उच्च न्यायालय (मूळ न्याय शाख),मुंबई, 

.* प्रबंधक, उच्च न्यायालय (अपिल शाखा), मुंबई, 


* सचिव,महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय,मुंबई, 
* प्रबंधक,लोक आयुक्त व उप ळोक आयुक्त यांचे कार्यालय,मुंबई, 
पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः अंनियो-२०१९/प्र.क्र.३५/टिएनटी - ६ 


२४.* प्रबंधक,महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरण मुंबई/नागपूर/औरंगाबाद 

२५. मुख्य माहिती SIA, AERIS, मुंबई, 

२६. सचिव, राज्य निवडणूक आयोग, नवीन प्रशासकीय भवन, १ ला मजला,मंत्रालयासमोर, 
मुंबई ४०००३२. 

२७. सचिव, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय,मुंबई, 

२८. ग्रंथपाल, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय ग्रंथपाल,सहावा मजला, विधान भवन,मुंबई-४०००३२. 

(१० प्रती), 

२९. सर्व विभागीय आयुक्‍त 

३०. सर्व जिल्हा परिषदांचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी 

३१. सर्व जिल्हा परिषदांचे अध्यक्ष, 

32. सर्व जिल्हा परिषदांचे मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी 

३३. शिक्षण संचालक, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

३४. सर्व जिल्ह्यांचे वरिष्ठ लेखा परीक्षक (शिक्षण) 

३५. संचालक महानगरपालिका प्रशासन,मुंबई 

३६. सर्व विभागीय शिक्षण उप संचालक 

३७. शिक्षण निरीक्षक, बृहनमुंबई, दक्षिण/उत्तर/पश्चिम, 

३८. सर्व प्रशासन अधिकारी, नगरपालिका शिक्षण मंडळ, 

३९. सर्व महानगरपालिका व नगरपरिषदा, महाराष्ट्र राज्य, 

४०. शालेय शिक्षण विभागातील सर्व कार्यासन, 

४१. निवडनस्ती, कार्यासन टिएनटि-६. 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


